राज्यातील पालघर, ठाणे (अंबरनाथ), जालना, 
अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा आणि 
गडचिरोली या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नसणाऱ्या 
जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित ४३० 
रुग्णखाटांचे रुग्णालय स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०२२/प्र.क्र.२२९/२२/शिक्षण-१ 
९ वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल, नवीन मंत्रालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक: १४ जुलै, २०२३. 

प्रस्तावना : 

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांप्रमाणे १००० लोकसंख्येसाठी १ डॉक्टर असणे आवश्‍यक आहे. 
महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील प्रगत राज्य असून शैक्षणिक क्षेत्रात विशेषत: वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात अग्रगण्य 
राज्य मानले जाते. तथापि महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी सन २०२०-२०२१ नुसार महाराष्ट्र राज्यात प्रति १००० 
लोकसंख्येमागे डॉक्टरांचे प्रमाण ०.८४ इतके आहे. देश पातळीवरील सरासरीच्या (०.९०) दृष्टीने सदर प्रमाण 
कमी असून जागतिक आरोग्य संघटनेची मानके विचारात घेता हे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे. राज्यात सध्या 
डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची 
बहुतांश पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्याच्या निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील जनतेस 
आरोग्यविषयक प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात अडचणी निर्माण होतात. राज्याच्या लोकसंख्येत 
झालेली वाढ आणि वैद्यकीय शिक्षणाबाबत तसेच आरोग्य सुविधेबाबत निर्माण झालेली जागरुकता लक्षात घेता 
नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करणे आवश्‍यक आहे. 


राज्यातील पालघर, ठाणे (अंबरनाथ), जालना, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा आणि 
गडचिरोली या जिल्ह्यांचा बराचसा भाग ग्रामीण असल्यामुळे या जिल्ह्यात दर्जेदार व परवडण्याजोग्या वैद्यकीय 
सुविधांचा अभाव जाणवत आहे. सद्य:स्थितीत उक्त जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील 
रूग्णालये आहेत. परंतु, सदर मर्यादित वैद्यकीय सेवा संबंधित जिल्ह्यास आरोग्य व्यवस्था पुरविण्यास अपुरी 
पडत आहे. यास्तव पालघर, ठाणे (अंबरनाथ), जालना, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा आणि 
गडचिरोली या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नसणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेशा क्षमतेचे 
नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय स्थापन करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


त्यानुषंगाने सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास दिनांक २८.०६.२०२३ रोजीच्या मा.मंत्रिमंडळाच्या 
बैठकीत मान्यता प्राप्त झाली आहे. मा.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


१, राज्यातील पालघर, ठाणे (अंबरनाथ), जालना, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा आणि 
गडचिरोली या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नसणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेशा क्षमतेचे 
नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय केंद्र शासनाच्या 
मान्यतेनंतर सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०२२/प्र.क्र.२२९/२२/शिक्षण-१ 


२. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांनुसार गडचिरोली येथील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालयाकरिता सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा सामान्य रुग्णालय (स्थावर जंगम 
मालमत्तेसह) परिसरातील संपूर्ण जागेसोबत गडचिरोली येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला 
यांची जागा व जलसंपदा विभागाची जागा आणि कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाची जागा 
देखील ताब्यात घेऊन वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास कायमस्वरूपी नि:शुल्क हस्तांतरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. जिल्हा सामान्य रूग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. ठाणे (अंबरनाथ), जालना, अमरावती, वाशिम, भंडारा व बुलढाणा या जिल्ह्यांतील जिल्हा सामान्य 
रुग्णालये व आवश्यकतेनुसार इतर रुग्णालये आवश्‍यक स्थावर जंगम मालमत्तेसह, तात्पुरत्या स्वरूपात किमान 
७ वर्षासाठी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी 
नि:शुल्क वापरास उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. पालघर व वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी राष्ट्रीय 
आयुर्विज्ञान आयोगाच्या निकषानुसार प्रथम वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत सदर जिल्ह्यांमध्ये ४३० 
रूग्णखाटांच्या रुग्णालयांचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर दोन वर्षानी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु 
करण्यास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडे अर्ज सादर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्‌. उपरोक्त ९ जिल्ह्यांपैकी पालघर, ठाणे (अंबरनाथ), जालना, बुलढाणा, वाशिम, भंडारा आणि 
गडचिरोली या ७ जिल्ह्यांतील नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांकरिता राष्ट्रीय 
आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांनुसार विवरणपत्र “अ” मध्ये प्रस्तावित करण्यात ast जमीन महसूल 
विभागाच्या सहमतीने संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास नि:शुल्क 
हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, अमरावती व वर्धा येथील जागांबाबत मा. उपमुख्यमंत्री 
महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीमार्फत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. तसेच सदर जागेत नवीन शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालये स्थलांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


६. उपरोक्त नमूद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांसाठी अनुक्रमे विवरणपत्र “ड व ई” मध्ये 
दर्डाविल्याप्रमाणे आवश्‍यक पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. यासाठी 
उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट ठिथीळ करण्यात येत आहे. 


छ. सदर ae वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांसाठी आवश्‍यक तसेच अतिरिक्‍त 
बांधकाम करण्यास व त्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आवश्‍यक खर्चास विवरणपत्र “ब व क” मध्ये 
दर्डाविल्याप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


८. वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांची नवीन महाविद्यालये व अनुषंगिक बाबी 
तसेच संलग्नित रूग्णालये इत्यादींच्या स्थापनेसाठी आशियाई विकास बँक (ADB) तसेच जपान इंटरनॅशनल 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०२२/प्र.क्र.२२९/२२/शिक्षण-१ 


को- ऑपरेशन एजन्सी (Ica) sal आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून वित्त विभागाच्या सहमतीने अर्थसहाय्य/ 
कर्ज उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


र्‌. सदर ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांसाठी विवरणपत्र- “फ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
अंदाजे रू. ४३६५.७२ कोटी (अनावर्ती खर्च सुमारे रु. ३२५५.७५ कोटी व पहिल्या चार वर्षांकरिता आवर्ती खर्च 
सुमारे रूपये ११०९.९७ कोटी) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यास व सदर निधीच्या खर्चास मान्यता देण्यात येत 
आहे. त्याचप्रमाणे आवश्‍यकतेनुसार वेळोवेळी पूरक मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. तसेच, चौथ्या वर्षाप्रमाणे त्यानंतर प्रति वर्षी प्रत्येक महाविद्यालयाकरिता आवश्‍यक आवर्ती खर्चासाठी सुमारे 
रूपये ४३.६१ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून त्याप्रमाणे खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१०. उक्त महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांकरिता आवश्‍यक असणारी स्वच्छता, आहार, सुरक्षा, TA 
स्वच्छता ही सर्व कामे बाह्यस्रोतामार्फत करून घेण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. सदरची कामे शासनाच्या पुर्व 
मान्यतेने जाहीर निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून ठेकेदारांची नियुक्‍तीद्वारे करुन घेण्यात यावीत. 


११. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक:- १३१/१४७५, दि २८.०४.२०२३ 
तसेच वित्त विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २०७/व्यय-१३, दिनांक ०५.०३.२०२३ रोजीच्या अभिप्रायानुसार 
आणि मा.मंत्रीमंडळाच्या दिनांक २८.०६.२०२३ रोजीच्या बैठकीतील मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtragov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१४११४७१७७५१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by AJIT TUKARAM SASULKAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 
AND DRUGS DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=09df106c443b4977e7463338fa58f7 
36fdb4fe137863b178345a5ead34dbfb12, 
pseudonym=8433B0910FFD44AC77C267452 


SASULKAR - se" 
(अजित सासुलकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री,वैद्यकीय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा.मंत्री (सवी, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०२२/प्र.क्र.२२९/२२/शिक्षण-१ 


८. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
९. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
१०. सचिव, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नवी दिल्ली. 
११. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई. 
१५. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
१६. संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 
१७. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
१८.कुळलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 
१९. जिल्हाधिकारी(संबंधित). 
२०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १ / २ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर . 
२१. जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधित) 
२२. जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय(संबंधित) 
23. ud अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये. 
२४.सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
२५. कार्यासन शिक्षण -२, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
२६. निवडनस्ती (शिक्षण-१). 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०२२/प्र.क्र.२२९/२२/शिक्षण-१ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०२२/प्र.क्र.२२९/२२/शिक्षण-१, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


दिनांक - १४ जुलै, २०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र “अ 


जिल्हा 


जागेचा तपशील 


पालघर 


रा. आ. आ. च्या मानकांनुसार आरोग्य पथक पालघर येथील २५ एकर 
जागा (एकत्रित किंवा दोन भागात) . 


अंबरनाथ, ठाणे 


नगर विकास विभागाच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 
१९६६ अन्वये दि. २३.०२.२०२३ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार “विकास 
योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे मौजे अंबरनाथ, ता. अंबरनाथ 
येथील स.नं. १०२ पै, १०३ पै, १०४ पै, १6 पैव१६६पैया 
जमिनीवरील आरक्षण क्र. १८०- “पब्लीक पार्क" (एकूण) क्षेत्र २६.८१ 
हे. आर.) या आरक्षणामधून सुमारे ११.०० हे. आर. क्षेत्र वगळण्यात 
आले असून असे वगळलेले क्षेत्र आरक्षण क्र. १८० अ “शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय” याकरीता अटीसापेक्ष आरक्षित 
करण्यात आले आहे. 


जालना 


मौजे जालना येथे सर्वे. क्र. २०४/१ मध्ये २५ एकर इतकी शासकीय 
जागा. 


बुलढाणा 


बुलढाणा शहरापासून १० कि.मी. अंतरावर हातेडी गाव येथील 
शासकीय मालकीची एकूण २०.८० एकर जागा. 


वाशिम 


मालेगाव तालुक्‍यातील मौजे चिवरा येथील गट क्र.२३८ क्षेत्र १५.३९ हे. 
आर, गट क्र.२८२ क्षेत्र ८.९९ हे. आर, गट क्र.२८४ क्षेत्र ६.५३ हे. आर 
अशी एकूण ३०.९१ हे. आर (७७ एकर) जमीन. 


भंडारा 


महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील पलाडी येथील २५ एकर 
टेकड्याची जागा. 


गडचिरोली 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा सामान्य 
रुग्णालय (स्थावर जंगम मालमत्तेसह) परिसरातील संपूर्ण जागेसोबत 
गडचिरोली येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांची 
जागा व जलसंपदा विभागाची जागा आणि कौडल्य, रोजगार, 
उद्योजकता व नाविन्यता विभागाची जागा 


अमरावती 


वर्धा 


मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीमार्फत 
जागा अंतिम करण्यात येईल. 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०२२/प्र.क्र.२२९/२२/शिक्षण-१ 


विवरणपत्र “ब” 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील संबंधित रुग्णालयांमध्ये किरकोळ बदल व डागडुजी 
करण्यासाठी येणाऱ्या अंदाजित खर्चाचा तपशील 


(रुपये कोटी) 
क्र. खर्चाचे विवरण AMAA अंदाजित आव्यक 
निधी (एका अंदाजित निधी 
संस्थेकरीता) (९ संस्थांकरीता) 
| पालघर, ठाणे (अंबरनाथ), जालना, अमरावती, ५.०० ४५.०० 
बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा आणि 
गडचिरोली या जिल्ह्यांमधील सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाच्या अधिपत्याखाली जिल्हा रुग्णालयांच्या 
इमारतींमधील किरकोळ बदल व आवश्यक 
डागडुजी 
२ | पालघर, ठाणे (अंबरनाथ), जालना, अमरावती, २०.०० १८०.०० 
बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा आणि 
गडचिरोली या जिल्ह्यांमधील सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाच्या अधिपत्याखाली जिल्हा रुग्णालयांच्या 
इमारतींमधीळ किरकोळ आंतरीक बदल व 
विद्यार्थ्याच्या शौक्षणिक कार्यक्रमासंबंधी (प्रथम व 
व्दितीय वर्ष एमबीबीएस) यंत्रसामुग्री खरेदी, 
फर्निचर व ग्रंथालयासाठी आवऱ्यक पुस्तके इ. 
एकूण २५.०० २२५ 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०२२/प्र.क्र.२२९/२२/शिक्षण-१ 


विवरणपत्र “क” 


प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या बांधकामाचा अंदाजित खर्चासह तपशील 


(रुपये कोटी) 
क्र इमारतीचे स्वरुप आवश्यक खर्च प्रति चौ.मि. एका अंदाजित खर्च । 
बांधकाम महाविद्यालया | ९ संस्थांकरिता 
(चौ.मी.) करिता अंदाजित 
खर्च 
श्‌ प्रशासकीय इमारत | ६४५० | २८,०००/- (बांधकाम खर्च २८.९० २६०.१० 
(महाविद्यालय) + ६०% अनुषंगीक खर्च 
Administrative block - मिळून एकूण बांधकाम 
college खर्चर ४४८० ०/-) 
२. | अचिकित्सालयीन व| ३०३६ ४४८००/- १३.६० १२२.४० 
चिकित्सालयीन विभाग 
रुग्णालयीन इमारत 29323 ४४८००/- ९५.५२ ८५९.६८ 
४. | अधिकारी/कर्मचारी आवास । १७५७५ ४४८००/- ७८.७३ ७०८.५७ 
आणि विद्यार्थी वसतिगृह 
एकूण ४८३८४ २१६.७५ १९५०.७५ 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०२२/प्र.क्र.२२९/२२/शिक्षण-१ 


विवरणपत्र “ड' 
वैद्यकीय महाविद्यालयांकरिता आवश्‍यक पदे व त्यावरील चार वर्षाचा अंदाजित खर्च 
(रुपये कोटीत) 
क्र. संवर्ग एका महाविद्यालयाकरिता ९ महाविद्यालयांकरिता 
आवश्यक पदे व अंदाजित | आवश्यक पदे व अंदाजित 

खर्च खर्च 

रि वर्ग-१ पदे ४८ ४३२ 
खर्च १४.१४ १२७.२६ 

२ वर्ग-२ पदे ४४ ३९६ 
खर्च ५.७३ ५१.५७ 

३ | विद्यावेतनाची पदे पदे ५९ ५३१ 
खर्च ४.६७ ४२.०३ 

४ | वर्ग-३ (नियमित पदे) य = ae 
wad ५.३२ ४७.८८ 

: काल्पनिक पदे वर्ग-३ | पदे १३९ १२५१ 
(बाह्यस्रोताने) खर्च ३.६७ ३३.०३ 

६ वर्ग-४ (कंत्राटी) > i a 
wa १.१७ १०.५३ 

एकूण पदे ४४८ ४०३२ 

खर्च ३४.७० ३१२.३० 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०२२/प्र.क्र.२२९/२२/शिक्षण-१ 


विवरणपत्र “ई” 
रूग्णालयांकरिता आवश्‍यक पदे व त्यावरील चार वर्षांचा अंदाजित खर्च 
(रुपये कोटीत) 
क्र. संवर्ग एका रुग्णालयाकरीता ९ रुग्णालयांकरीता आवश्‍यक 
आव्यक पदे व अंदाजित खर्च पदे व अंदाजित खर्च 
| पदे ३ २७ 
वर्ग-१ 
खर्च ०.३६ ३.२४ 
२ पदे १४ १२६ 
वर्ग-२ 
खर्च १.०९ ९.८१ 
वर्ग-३ (नियमित । पदे ५०३ ४५२७ 
3 खच 
पदे) खर्च ३२.२२ २८९.९८ 
वर्ग-३ (काल्परनि पदे ३७ ३३३ 
४ 
पदे) खर्च ०.९० ८.१० 
a पदे ४२ ८६१ 
५ | वर्ग-४( : : 
खर्च ७.७२ ६९.४८ 
एकूण पदे ९८६ ८८७४ 
खर्च ४२.२९ ३८०.६१ 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०२२/प्र.क्र.२२९/२२/शिक्षण-१ 


विवरणपत्र “फ” 
वैद्यकीय महाविद्यालये व रूग्णालय स्थापनेचा चार वर्षांचा एकूण अंदाजित खर्च 
(रुपये कोटी) 

क्र. | खर्चाचा तपशिल | प्रथम | व्दितीय | तृतीय | चतुर्थ एका ९ 
वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष | संस्थेकरिता | संस्थांकरिता 
अंदाजित खर्च | अंदाजित खर्च 

| किरकोळ दुरुस्ती २५.०० 00,00 00,00 00,00 षु & 

वरोळ सोच ‘ ; : > २५.०० २२५ 

eh ६०.०० | ६०.०० | ४९.०० | ४७.७५ २१६.७५ १९५०.७५ 
बांधकाम 

३ यंत्रसामुग्री 
— २६.०० | २८.०० | 34.00 | ३१.०० 920,00 १०८० 
एकूण अनावर्ती 
खर्च १११.०० | ८८.०० | ८४.०० | ७८.७५ ३६१.७५ ३२५५.७५ 

४ । महाविद्यालयीन 
अधिकारी व ३.९२ | ५.४६ | १०.९० | १४.४२ ३४.७० ३१२.३० 
कर्मचारी 

५ । रुग्णालयीन 
अधिकारी व ५.०९ | ७.२३ | 93.03 | १६.२४ ४२.२९ ३८०.६१ 
कर्मचारी 

६ । आवर्ती खर्च ५.८७ | ७.५१ | ८.६२ | ९.०३ ३१.०३ २७९.२७ 
(दैनंदिन) 

७ । बाहयस्त्रोत खर्च | ३.७३ | ३.८० | ३.८६ | ३.९२ १५.३१ १३७.७९ 
एकूण आवर्ती खर्च | १८.६१ | २४.०० | ३७.११ | ४३.६१ १२३.३३ ।११०९.९७ 
(चार वर्षासाठी) 

एकूण 
(आवर्ती--अनावर्ती) | १२९.६१ | ११२.०० | १२१.११ | १२२.३६ | ४८५.०८ ४३६५.७२ 
खर्च 


पृष्ठ १० पैकी १० 


